जी.आय.एस.आधारीत तंत्रज्ञानाचा वापर करून 
तयार करण्यात आलेल्या मोजणी नकाशांवर 
अक्षांश व रेखांश नमूद करून “क” प्रत उपलब्ध 
करून देणे व सदर मोजणी नकाशे भूमी 
अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर प्रसिध्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र.संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१४/ल-१. 
मुख्य इमारत, पहिला मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ - जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.राज्य) पुणे यांचेकडील 
पत्र क्रमांक पु.मो. २/प्र.क्र.२२०/२०२३ दि. २१/०९/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

भूमि अभिलेख विभागामार्फत महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम, १९६६ चे कलम - १३६ व 
महाराष्ट्र जमिन महसूल (सीमा व सीमाचिन्हे) नियम, १९६९ मधील तरतुदीनुसार जमीनधारक अगर 
हितसंबंधित व्यक्‍तीच्या अर्जानुसार विभागाकडून मुख्यत: जमिनीची मोजणी करून भूमी अभिलेखानुसार 
जमिनीच्या हद्दी कायम करणे, जमिनीचा झालेला पोटहिस्सा मोजणी करून त्यांचे नवीन पोटहिस्सा अभिलेख 
तयार करणे भूसंपादन मोजणी करणे व संपादन क्षेत्राप्रमाणे अभिलेख तयार करणे, जमिनीच्या हद्दी निश्चित 
करून त्या हद्दीसंबंधीत जमीन धारकास दर्शवून जनतेच्या विनंतीचे/तक्रारींचे निवारण केळे जाते. तसेच 
मोजणी अंती संबंधित धारकांना/अर्जदारांना मोजणी नकाझाच्या “क” प्रती पुरविल्या जातात. सदर मोजणी 
नकाझाच्या “क” प्रती मध्ये जागेवर प्रत्यक्ष मोजणी वेळी वहिवाटी / ताब्याप्रमाणे व अभिलेखाप्रमाणे येणा-या 
हद्दी दर्शवून योग्य परिमाणात संबंधित टिपा नमूद करुन मोजणी नकाशाची “क” प्रत पुरविली जाते. 


सद्य:स्थितीत जमीन मोजणीसाठी जी.आय.एस.आधारीत जी.एन.एस.एस.रोव्हर्स व इलेक्ट्रॉनिक्स 
टोटल स्टेशन मशिन इ. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. तसेच मूळ भूमापन नकाशांचे 
डिजीटायझेहान व जिओ रेफरन्ससिंग केलेल्या नकाशांचा मोजणी नकाशा अंतिम करताना आधार नकाझा 
(Base Map) म्हणून वापर करण्यात येत आहे. तसेच ई-मोजणी व्हर्जन २.० ही आज्ञावली नंदुरबार व वाशिम 
जिल्ह्यांमध्ये तसेच इतर जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका तालुक्यामध्ये लागू करण्यात आलेली असून टप्प्याटप्याने 
संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार आहे. सदर आज्ञावलीद्वारे स्विकारण्यात येणारे मोजणी अर्ज प्रकरणी 
जी.आय.एस.आधारीत जी.एन.एस.एस.रोव्हर्सद्वारे मोजणी काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे मोजणी 
नकाशामध्ये प्रत्येक हद्दीचे अक्षांडा व रेखांश प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणी प्रकरणांमध्ये लगतच्या 
धारकांचे हद्दीबाबत मोजणीवेळी मानवी चुकांमुळे होणारे लगत गटांमध्ये एकमेकांच्या हद्दी जाणे अथवा दोन 
मोजणीमुळे हद्दीमध्ये अंतर पडणे, इ. (overlap, gap, etc.) यासारखे वाद/तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार 
आहे. त्यामुळे भूमी अभिळेख विभागाकडून सर्व मोजणी प्रकरणांचे जी.आय.एस. आधारीत मोजणी sara} 
पुरविताना अक्षांडा व रेखांशासह नागरीकांना मोजणी नकाझा पुरविण्यास तसेच सदर मोजणी नकाडो अक्षांश 
व रेखांशासह भूमि अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर प्रसिध्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५१४/ल-१. 


शासन निर्णय :- 

भूमि अभिलेख विभागाकडून धारकांच्या जमिनीचे हद्दकायम, पोटहिस्सा, सामिळीकरण, बिनशेती, 
कोर्टवाटप व oleate व विविध प्रकल्पांकरीता भूमि संपादन इत्यादी विविध प्रकारच्या मोजणीचे काम 
करुन मोजणी नकाशाची “क?” प्रत पुरविण्यात येते. त्यासाठी ज्या मोजणी प्रकरणांमध्ये जमीन मोजणीसाठी 
जी.आय.एस.आधारीत जी.एन.एस.एस.रोव्हर्स व इलेक्ट्रॉनिक्स टोटल स्टेहन मशिन इ. आधुनिक 
तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या मोजणी नकाशावर अक्षांश व रेखांश नमूद करून “ch? प्रत 
उपलब्ध करून देणे व सदर मोजणी नकाशे भूमी अभिलेख विभागाच्या पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०२१५१४२२२५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SANJAY RAGHUNATH BANKAR 
S A N J AY DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 
AND FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c8a7d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d7496 
RAG H U N ATH 29970f349fc6ed260, postalCode=400032, st=Mahi hi 

erialNumber=C5917E56B0DA516AB259D846D516CB0584DCE5 

E9A2E73COA35FA47BAB64E88AA, SANJAY RAGHUNATH 
B A N KA R BANKAR 

Date: 2024.02.02 15:16:56 +05'30" 

(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधापरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
४. मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधापरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद /विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
८. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
११.मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमी अभिलेख (ART) पुणे. 
१४.सर्व विभागीय आयुक्त. 
१५.सर्व जिल्हाधिकारी. 
१६.सर्व उपसंचालक, भूमी अभिलेख. 
१७.सर्व जिल्हा अधीक्षक, भूमि अभिलेख. 
१८. सर्व उप अधीक्षक, भूमि अभिलेख/नगर भूमापन अधिकारी/विशेष भूमापन अधिकारी, भूमी अभिलेख. 
१९.निवड नस्ती (ल-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


